महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी या 
विद्यापीठास सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत लेखाशिर्ष 
(२४०१ ८२९१) अंतर्गत अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१५८/७-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र. मफुकृवि-२००९/३४१/प्र. क्र.१३८/७-अ, 

दि.१९.६.२०१३, 

२) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२व 
दि.०८.०२.२०२३, 

3) नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र जा.क्र.मफुकृवि/ळेखा-२/ 
८०९/२०२३ दि.१९.०१.२०२३. 

४) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, 
दि.२१.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या कृषि 


विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत कृषि महाविद्यालय, नंदुरबार येथील कर्मचा-यांच्या वेतनासाठी 


निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन क्र.३ 


च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता " मागणी क्र. टी-५, २४०१, पीक संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना, ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत 


योजना, (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) “(२४०१ 


८२९१)" या लेखाशीर्षांतर्गत रुपये ४००,००,०००/- इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आळी आहे. सदर 


तरतूदी पैकी कृषि महाविद्यालय, नंदुरबार या महाविद्यालयासाठी ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) करीता 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१५८/७-ओ 


रुपये १,०६,५०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी सहा लाख पन्नास हजार फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु. लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ । यापुर्वी वितरीत या शासन 
करिता निधी निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पीत करावयाचे अनुदान 
तरतूद 
|... टी, | २ उ 8 4 
कृषि विद्यापीठांना । (२४०१ ८२९१) | 39, सहायक ४००.०० ६१.५० १०६.५० 
सहायक अनुदान अनुदाने 
(कार्यक्रम) (वेतनेतर) 
एकूण ४००.०० ६१.५० १०६.५० 


२. वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


३. उप विभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर यांनी वरीलप्रमाणे " मागणी क्र. टी-५, २४०१- पीक संवर्धन, 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, 


राज्य योजनांतर्गत योजना, (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), ३१,सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर) (२४०१ ८२९१) " या लेखाशीर्षांतर्गत वितरीत करण्यात आलेले उपरोक्‍त अनुदान नियंत्रक, महात्मा 


फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांना अदा करण्याबाबत आव्यक कार्यवाही करावी. 


४. याप्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात पुढील लेखात्रीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीतून 


मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


मागणी क्र. टी-५, २४०१- पीक संवर्धन, 


पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१)जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(09)(03) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२४०१ ८२९१) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२२/प्र.क्र.१५८/७-ओ 
षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय 


विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील तरतुदींस 


अनुसरुन तसेच आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, 


दि.२१ फेब्रुवारी, २०२३ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२७१२००२२५००१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MITALI KALPESH CHAUDHARI 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा.मंत्री, कृषि विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक, 
६. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
७. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
८. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
९. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर, 
१०.महाळेखापाळ, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर, 
१२.उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 
१३.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१४. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१५.जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१७.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१८.उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-२/कार्यासन-६/ कार्यासन-९), मंत्रालय, मुंबई, 
१९.वित्त विभाग (व्यय १/ अर्थसंकल्प - १३ / अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई, 
२०.(कक्ष अधिकारी/अवर सचिव), कार्यासन क्रमांक - २ओ / ६ओ/, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


